मा. मंत्री/ राज्यमंत्री महोदयांना शासकीय 
बंगल्यांचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.१८८/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०५ जुले, २०१९ 
वाचा - 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : शानिवा-१५१९/प्र.क्र.१८८/२३-अ, २५ जून, २०१९. 


शासन निर्णय - 


मा. मंत्री श्री.राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील व मा.राज्यमंत्री श्री. अविनाश शरद महातेकर यांना 
दि. २५ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्यात आले होते. आता, त्याऐवजी त्यांना 
खालीलप्रमाणे शासकीय बंगल्यांचे फेरवाटप करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे :- 


मा.मंत्री/ राज्यमंत्री महोदयांचे नांव 


संदर्भाधीन शासन निर्णय 
दिनांक २५.०६.२०१९ अन्वये 
वाटप करण्यात आलेले 
शासकीय निवासस्थान 
श्री.राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील, सागर 


सुधारित वाटप करण्यात 
आलेले शासकीय 
निवासस्थान 


मा. मंत्री, गृहनिर्माण 
श्री. अविनाठ शरद महातेकर, 


मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय आणि विशोष 
सहाय्य 


२. वरील सन्माननीय मंत्री / राज्यमंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले 
निवासस्थान पंधरा दिवसांच्या काळावधीत रिक्‍त करुन देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


ee सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०५१५२१२८७५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally 


Sanjana Pradeep “m=: 


.ed by Sanjana Pradeep Khopdi 


ral 
tment, postalCode=400032, 


Khopde ee ened 
(a. प्र. खोपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


as 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.१८८/२३-अ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


र्‌, 
१० 


. संबंधित मा. मंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 


मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 


. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई- ४००००१. 
उप अभियंता, पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 
उप अभियंता, मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८. 

सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


